Fel] 


यस्तावना :- 
राज्यातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत पोलीस सेवा उपलब्ध करून 


AN 


o~ 
ae 


राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण 
प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या 
Fare अँड यंग या सल्लागार कंपनीस केलेल्या 
कामाचे देयक अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१८/प्र.क्र.८७/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०१९. 


, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : GAD-AMdS 


०८०/४/२०१४-७/७ DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, 
दि.१९.०७.२०१७ व दि.०९.१०.२०१७. 


. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, 


दि. २०.०५.२०१५. 


. गृह विभाग, पत्र क्रमांक: सीसीटी ३६१३/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 


दिनांक ०५.११.२०१६. 


. गृह विभाग, पत्र क्रमांक: सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 


दिनांक ०६.०१.२०१७ व दि.२७.१०.२०१७ 


. उच्च शक्‍ती प्रदान समितीच्या दि.०७.०२.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
. मे. अर्न्स्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीचे दि.१३.०३.२०१९ रोजीचे देयक. 
७. गृह विभाग, पत्र क्रमांक: सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 


दिनांक ३०.०३.२०१९ 


देण्याकरीता राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून मे.अर्न्स्ट अंड यंग या सल्लागार कंपनीची दिनांक ०५.११.२०१६ च्या पत्रान्वये 


नियुक्‍ती करण्यात आली असून त्यानुसार सदर कंपनीस दिनांक ६ जानेवारी,२०१७ रोजीच्या 


पत्रान्वये कार्यादेश देण्यात आळे आहेत. तसेच त्यानंतर सदर कंपनीस दिनांक 30 मार्च २०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये सुधारीत कार्यादेश देण्यात आळे आहेत. त्यानुसार सदर प्रकल्पासाठी मे.अर्न्स्ट 
अँड यंग या सल्लागार या कंपनीला माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या दिनांक ०१.०७.२०१४ च्या शासन 


निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार प्रतिव्यक्‍ती -प्रतिमहा (Man-Months) तत्वावर मानधन अनुज्ञेय 


करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात Bid Process Management या 


टप्प्याच्या वाढीव काळावधीसाठी पाहिलेल्या कामाचे देयक अदा करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१८/प्र.क्र.८७/पोल-३ 


शासन नर्णय निर्णय :- 


राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी मे.अर्न्स्ट अँड यंग या 
सल्लागार कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान 
विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०१.०७.२०१४ अन्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय 
करण्यात आले आहे. त्यानुसार मे.अर्न्स्ट अंड यंग कंपनीला राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे 
आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणुन Bid Process Management या टप्प्याच्या 
वाढीव कालावधीसाठी रु.७०,०३,३००/- (अक्षरी रुपये सत्तर लाख तीन हजार तीनशे फक्त) 
एवढ्या रकमेची देयके अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणुन 
Bid Process Management या टप्प्याच्या वाढीव कालावधीसाठी( दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ ते 
१५ फेब्रुवारी २०१९) मे.अर्न्स्ट अंड यंग कंपनीने पाहिलेल्या कामासाठीच्या रु.७०,०३,३००/- (अक्षरी 
रुपये सत्तर लाख तीन हजार तीनशे फक्त) एवढ्या रकमेच्या देयकाचा तपज्ीीळ खालीलप्रमाणे 
आहे :- 


ata क्र. ९ 


| oo | E G 1=G*H L M N=J+L+M 


Akshya Principal 


i 5 2,75,000 100% 13,75,000 oa] 123750.00} 123750.00} 16,22, 
Singhal | Consultant 


For Duration | Additional Bid 
16th Feb '18to | Management | Fah Seni 59,35,000 
2 . allan Pama 12 2,20,000 | 100% | 2640000 So | 237600.00 

15th Feb'19 Process Rasool _| Consultant 
Shilpa 
Sansare 


237600.00} 31,15,200 


Consultant 12 1,60,000 100% 19,20,000 |. ae | 172800.00] 172800.00} 22,65,600 


3. टीप :- 
१) उपरोक्‍त देयक या संदर्भात नमूद शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ मध्ये नमूद केल्याल्या शासन 


निर्णयानुसार सदर प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणूस (Man-Month) 
तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 


२) शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ अनुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या 4% च्या 
प्रमाणात प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

३) संदर्भ क्र.६ अन्वये मे.अर्न्स्ट अंड यंग कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर 
रकमांमध्ये १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

४) सदर प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबधित कंपनीकडून 
समायोजीत करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१८/प्र.क्र.८७/पोल-३ 


५) सदर देयके आयकर व इतर कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


४. GET खर्च हा “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) ११५, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण 
(०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (09) (09) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२), १३ 
कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली टाकून तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


५. उपलब्ध उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
(सायबर), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व 
त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२७१६५३२०८२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SWAPNIL GOPAL 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
or 


-2ND FL 


6f1 1 floc87a9f66cfd9bad01184493f2735ad885627, 


M 
st 9487 ८5९089९ 
B O R S E 0 MENT OF MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL. 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान महाळेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
ह 
र 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१०. मे.अर्न्स्ट अंड यंग कंपनी, १४ वा मजला, द रुबी, २९, सेनापती बापट मार्ग, 
दादर (पश्चिम), मुंबई-४०० ०२८. 
११. कार्यासन अधिकारी(अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड फाईल/ पोल-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


